रघुनंदन शौक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था, सिडको 
एन-९, औरंगाबाद संचलित डायमंड इंग्लिश 
स्कूल, विजयंत नगर, देवळाई रोड, सातारा 
परिसर, औरंगाबाद या शाळेचे, सिडको एन-९, श्री 
स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, हडको, जि.औरंगाबाद 
येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WRN ३२१८/प्र.क्र.४३३/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः AAR २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ - विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/प्राथ-१/स्थलांतर/२०१७-१८/ 
६१०/१७, दि.१५ मे, २०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

रघुनंदन शौक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था, सिडको एन-९, औरंगाबाद संचलित डायमंड इंग्लिश 
स्कूल, विजयंत नगर, देवळाई रोड, सातारा परिसर, औरंगाबाद या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम विना 
अनुदानित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेचे, सिडको एन-९, श्री स्वामी समर्थ केंद्राजवळ, हडको, 
जि.औरंगाबाद येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त Mad सध्याची इमारत अपुरी व जुनी असून अपुऱ्या जागेमुळे भौतिक सुविधा 
उपलब्ध करण्यास अडचण होत असल्याने सुसज्ज इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित आहे. सदर शाळेचे 
वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शाळेतील विद्यार्थ्याच्या पालकांची स्थलांतरास संमती असल्याची लेखी स्वरूपात खात्री करणे 
तसेच स्थलांतरास आक्षेप नसल्याबाबत खात्री करणे आवश्यक राहील. त्याचप्रमाणे शाळेतील जास्तीत 
जास्त विद्यार्थ्याचे स्थलांतराच्या ठिकाणी समायोजन करणे आवश्यक राहील. 
(३) स्थलांतरास सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांची सहमती असावी. तसेच सर्व पात्रताधारक 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना स्थलांतरित ठिकाणी सामावून घेण्यात येईल व त्यांच्या 
सेवाशार्तीमध्ये बदल होणार नाही याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- च्या स्टॅम्पपेपरवर 
नोटरी केलेले शपथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः WSR ३२१८/प्र.क्र.४३३/एसएम-१ 


(3) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व याबाबत 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार शाळेसाठी पक्की इमारत व सर्व भौतिक सुविधा 
आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. याबाबत संस्थेच्या अध्यक्ष/ सचिवांचे रू.१००/- 
च्या स्टॅम्पपेपरवर नोटरी केलेले हापथपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. 

(4) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 

(६) स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शुर्तीमध्ये 
बदल होणार नाही. 

(७) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 

(८) सदर शाळा ही इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित तत्वावरील असल्याने त्यामध्ये कार्यरत 
शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 

(९) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. वरील अट क्र.(३) व (४) ची पूर्तता झाल्यावर, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांनी सदर शाळेच्या स्थळलांतरास मान्यता देण्याबाबत आवऱ्यक पुढील कार्यवाही 
करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३११५२५२११९२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital 


Pravin Rajaram ५00000 
Mundhe 


rashtra, 
b2ba38f035e6bd1a51789c7 
da3495969f77d97c89a, 


Pravin Rajaram 
Date: 2018.10.31 15:30:59 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


Ee) 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 

अध्यक्ष/ सचिव, रघुनंदन शैक्षणिक बहुउद्देशिय संस्था, सिडको एन-९, औरंगाबाद 
निवडनस्ती (एसएम-१). 


AD 


Cc AN 
> > *->  *- *-< 


(> 
es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


